शासकीय आयुर्वेद व युनानी CAMB, eS 
येथील औषधी प्रशिक्षण प्रयोगशाळेचे 
विस्तारीकरण व नुतनीकरण या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. (रु.३०,००,०००/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आप्रमा-२०१८/प्र.क्र.१९७/१८/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नविन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १६ जानेवारी, २०१९ 
वाचा - 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं/शाआयुरनां/प्रयोगशाळा/प्र.मा./ 
२०१८/आयु-४(२)/१७०४७, दिनांक २४/१०/२०१८ 


प्रस्तावना - 

शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड या रसशाळेची ईमारत जुनी असून सदर 
ईमारतीतच प्रयोगशाळेचा विभाग आहे. सदर औषधी प्रयोगशाळेच्या ईमारतीचे अंतर्गत नुतनीकरण व 
रंगरंगोटी करणे आवश्‍यक असल्याने सदर ईमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण करण्याच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा,नांदेड येथील रसशाळेच्या ईमारतीची दुरुस्ती व 
नुतनीकरण करणे या कामासाठी लागणाऱ्या खर्चास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र बांधकामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 
१) नांदेड येथील शासकीय आयुर्वद व युनानी रसशाळेच्या रु.३०,००,०००/- 
ईमारतीची दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे. 


२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च वार्षिक योजना - शासकीय आयुर्वेदीक महाविद्यालय आणि 
संलग्नित रुग्णालयाची बांधकामे अंतर्गत मंजूर व उपलब्ध अनुदानातूनच करण्यात येऊन खालील 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक एच-८ 
प्रधान लेखा शीर्ष ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०१- आयुर्वेद 


शासन निर्णय HATH: आप्रमा-2018/प्र.क्र.197/ 18/आयु-२ 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजना 
(००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००७९) 
(००(०२) - आस्थापना खर्च (४२१० ००८८) 
(00)(03)- BAR संयंत्रे यावरील खर्च (४२१० ००९७) 


३. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ. सं.क्र.३३३/ 
इमा-३,दि.२६/११/२०१८अन्वये, प्राप्त सहमतीनुसार, तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ,२०१५ (वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच अ.क्र.१ नियम १३४) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍ती अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१५३५३००६१३ असा आहे. हे SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WSSD, postalCode=400032, 


Ashvini ५ 


2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1 
a1507d65ff767935a37efc0ea83014F7080c, 


e 
A vi al d M OO Nn serialNumber=5b80e03b84ee853744d973 
98ce98dea1b571f29e3698 196de1076d43e 
3407b3b, cn=Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.01.16 11:05:10 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
२) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद व युनानी रसशाळा, नांदेड. 
३) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) महालेखापाल-१, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नांदेड. 
६) कोषागार अधिकारी, नांदेड 
७ कक्ष अधिकारी, व्यय-१३/अर्थसं-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कक्ष अधिकारी (इमारती-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई-०१. 
१०) निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


